महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) (व) 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण/शिक्षणार्थी उपसल्लागार (व) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: व्यशिअ-२०२०/(प्र.क्र.१६२)/व्यशि-१ 
मंत्रालय, २ रा मजला , मुख्य इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २२ जानेवारी,२०२१ 


_वाचा:-१) Shred विकास,रोजगार व उद्योजकता विभागाचे शासन परिपत्रक 
दि. २०.११.२०२० 
२उपसंचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/जेष्ठतासूची./२०२०/प्र.क्र.२९, दिनांक ०६.१०.२०२० 


परिपत्रक : 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) (व) वेतनश्रेणी- एस-२४: ७११००-२११९०० या संवर्गातील 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण/शिक्षणार्थी उपसल्लागार (व) अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची 
सोबतच्या "प्रपत्र-अ" मध्ये दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर जेष्ठतासूची व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१ व अधिपत्याखालील कार्यालयातील सूचना 
फलकावर माहितीसाठी लावण्याची तसेच माहितीसाठी प्रसिध्द करण्याची व्यवस्था संचालकांनी 
करावी. 
२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०१२२१७४८१२७९०३ असा 
आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Kishor Baliram 

Nanvare ठे 
(किशोर ब. ननवरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 

२. सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (संचालकांमार्फत). 
३. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांना संचालकांमार्फत. 

४. सर्व संबंधीत अधिकारी / संस्था /कार्यालय यांना संचालकांमार्फत. 

५. निवडनस्ती (व्यशि-१) 


शासन परिपत्रक क्रमांकः : व्यशिअ-२०२०/(प्र.क्र.१६२)/व्यशि-१ 


शासन निर्णय क्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२,दि. 29.90.2099 सोबतचे प्रपत्र * अ“ 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ वेतनस्तर एस-२४: ७११००-२११९०० या संवर्गातील उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण / शिक्षणार्थी उपसल्लागार (व.) या पदावर 
पदोन्नतीने / सरळसेवा प्रवेशाने नियुक्‍त झालेल्या अधिका-यांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


जेष्टता 


अधिका- 


प्रवर्ग 


जन्मतारीख नियुक्ती $ (नियुक्तीचा मार्ग) ज्येष्ठता सेवा निवृत्तीचा शौक्षणिक अर्हता @ अभिप्राय/शेरा 
क्र. | क्रमांक | यांचे नांव | (नियुक्‍ती दिनांक सरळसेवेने/ मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
नंतर प्रवर्ग विभागीय परीक्षेव्दारे ज्येष्ठतेचा 
बदलला नियुक्‍त उमेदवारांचा |। मानीव दिनांक 
असल्यास गुणवत्ता क्रमांक व 
त्यांचा परीक्षेचे वर्ष 
दिनांक) 

१ २ ३ ४ षु ६ ७ ८ ९ १० ११ 

१ १ श्री.रविंद्र खुला ०२.०३.१९६१ | ११.०२.२००५ पदोन्नती ११.०२.२००५ | ३१.०३.२०१९ बी.इ. प्रथम श्रेणी को.वि.व उ.विभागाचे 
चंद्रशेखर (दि.२२.०६.२०१७ १९८४ शासन आदेश क्र.व्यशिअ- 
बाळापुरे रोजी स्वे.नि.) एम.ई. प्रथम श्रेणी २०१७/(९७१/१७)/व्यशि-१ 

१९८६ दि.२८.११.२०१७ अन्वये 
स्वेच्छा निवृती. 

२ २ श्री. योगेठा इ.मा.व ०२.०३.१९७८ | १०.०१.२०१३ सरळसेवा १/२०१२ १०.०१.२०१३ | ३१.०३.२०३६ बी. ई.(मेकनिकल) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
Beal वैध प्रथम श्रेणी-२००० । झासन आदेश क्र. व्यशिअ- 
पाटील एम. ई. (इंडस्ट्रियल २०१२/ (2190/92) / 

इजि. आणि व्यशि-१ 
व्यवस्थापन), दि. १.०१.२०१३ 
प्रथम श्रेणी २००५ अन्वये सरळ नियुक्ती, 
सह संचालक पदावर 
तात्पुरती नियुक्‍ती 


शासन परिपत्रक क्रमांकः : व्यशिअ-२०२०/(प्र.क्र.१६२)/व्यशि-१ 


३ ३ श्री. अनिल अ.ज. १०.०३.१९८१ | ०६.०४.२०१३ सरळसेवा ३/२०१२ ०६.०४.२०१३ | ३१.०३.२०३९ बी. ई.(मेकनिकल) | उच्चव तंत्रशिक्षण विभाग, 
गोटीराम वैध प्रथम , प्रथम श्रेणी- । शासन आदेडा क्र. व्यशिअ- 
गावीत २००२ २०१२/ (२७०/१२) / 

एम. टेक (मेकॅ.हिट व्यशि-१ 
पावर) ग्रेड- SRIGES दि. १.०१.२०१३ 
(EX) अन्वये सरळ नियुक्ती, 
२००८ सह संचालक पदावर 
तात्पुरती नियुक्‍ती 
४ ४ श्री. दिगांबर | इ.मा.व. । २७.०७.१९६६ | २१.१२.२०१९ सरळसेवा २१.१२.२०१९ ३१.०७.२०२४ विद्युत अभि.पदवी को.वि. व उ.विभागाचे 
अंबादास प्रथम श्रेणी १९८८ शासन आदेशा क्र.व्यशिअ- 
दळवी एम.ई. (ई.पी.एस.) २०१८/ (७१/१८)/ व्यशि- 
प्रथम श्रेणी १९९८ १, दि.२०.१२.२०१९ 


खंड दि.०१.०१.२०१९ ते दि.३१.१२.२०१९ 


* (टप्पा १ व टप्पा २ नुसार वेगवेगळया असल्याने जे लागू असेल ते नमूद करावे. 

# (१) सेवेत खुल्या प्रवर्गातून नियुक्‍ती झाली असून काही कालावधीनंतर मागास प्रवर्गाचा दावा सादर केला आहे व त्या प्रवर्गाचे वैध प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. 
(२) सेवेत सर्वसाधारण ( Non-handicapped ) घटकातून नियुक्‍ती झाली असेल व काही कालावधीनंतर अपंगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र सादर केले असेल तर वरील (१) व (२) येथील प्रकरणी 
ज्या दिनांकास मागास प्रवर्गाचा दावा/अप्रगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र सादर केले असेल तो दिनांक नमूद करावा. 

$ पदोन्नत/सरळसेवा/मर्यादीत विभागीय परीक्षा इ. ( यापेक्षा वेगळया मार्गाने नियुक्‍ती झाली असल्यास त्याबाबत नमूद करावे.) 

७ आव्यक असल्यास अथवा पदोन्नतीकरिता शैक्षणिक अर्हता विहीत केली असल्यास हा रकाना अंतर्भूत करावा. 


